Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक २४ ] 


ते 


बुधवार , जुलै ४-१० , २०१९/ आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर 

विभागीय 


पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ९ २ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २७ मे , २०१९. 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस- २४१८-२४४४- प्र.क्र .४२- नवि-९ -२०१९ . 


ज्याअर्थी, काटोल शहराची विकास योजना ( सुधारित + वाढीव क्षेत्र) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (१ ९६६ चा महा .३७ 
वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ ( १) नुसार शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस - २४०६-३१२३ 
प्र.क्र .१३३( A)/२००७/ नवि -९ , दि . ०४-११-२००८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दि . १५-१२-२००८ पासून अंमलात आलेली आहे . (यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजा काटोल येथील प.ह.क्र . ४४ सर्व्हे क्र . ५९ ७/ ३ मधील १.९ १ हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागात समाविष्ट 
आहे ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, काटोल नगर परिषद, काटोल यांनी नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) म्हणून , 
त्यांचा ठराव क्र . ०२, दि.०६-११-२०१७ नुसार उक्त क्षेत्र कृषी विभागामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून त्याअनुषंगाने, उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (१ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे 
( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकाने सन २०१८-२०१९ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार उक्त जागेच्या दराच्या ५ % दराने 
येणा- या अधिमूल्य रक्कमेपैकी ५० % शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये ६,४ ९, ४००, सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा , 
नागपूर यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक २५-०२-२०१९ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % अधिमूल्याची 
रक्कम सन २०१८-२०१९ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार उक्त जागेच्या दराच्या ५% दराने सुधारित रक्कम रुपये ६,४ ९,४०० काटोल नगर 
परिषद, काटोल यांच्याकडे दिनांक ०२-०३-२०१९ अन्वये जमा केलेली आहे ; 
ना .-एक - अ-१ ( १५८३). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९/ आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दि . ०४ नोव्हेंबर २००८ ची विकास 
योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दि . ४ नोव्हेंबर २००८ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 


नोंद 


- 


“ मौजा काटोल येथील प.ह.क्र . ४४ , सर्वे क्र . ५९ ७/ ३, एकूण क्षेत्र १.९ १ हेक्टर भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे कृषी विभागातून वगळून 
खालील अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. " 
अट क्र .१. – प्रस्तावित १८ मिटर रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित होत असलेले क्षेत्र कायम ठेवण्यात येत आहे . 


अट क्र .२. - काटोल शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , जागेच्या रेखांकनात आवश्यक खुले क्षेत्राव्यतिरिक्त सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र 

सोडणे बंधनकारक राहील . 


अट क्र .३ . - फेरबदलाखालील जमिनींसाठी आवश्यक त्या सर्व मुलभूत सेवा - सुविधा जमीन मालकांनी/विकासकांनी स्वखर्चाने विकसीत करून पुरविणे 

बंधनकारक राहील . 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा- या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , काटोल नगर परिषद , काटोल यांच्या कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील. 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . प्र . सोनारे , 


कार्यासन अधिकारी . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ३ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai - 400 032 , Date 27th May , 2019 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No. TPS - 2418-2444 - CR- 42 - UD - 9-2019. 


as 


Whereas , Development Plan (Revised + Additional Area ) of Katol City has been sanctioned by the 
Government vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 2406-3123-CR- 133( A) -2007 
UD - 9 , dated 04-11-2008 and has come into force with effect from the 15-12-2008 (hereinafter referred to 
as “ the said Development Plan ") under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) 

And whereas , in the said Development Plan, the land admeasuring 1.91 Ha. bearing P.H. No. 44 , 
Survey No. 597/3 of Mouja -Katol is included in Agricultural Zone (Hereinafter referred to as “ the said 
Area " ) ; 

And whereas , the Katol Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as 
" the said Planning Authoirty ”) , vide its General Body Resolution No. 02, dated 06-11-2017 has resolved 
to change the allocation of the said land from Agricultural Zone to Residential Zone and after following 
the procedure laid down under the said Act , submitted a proposal to the Government, for its sanction 
(hereinafter referred to as “ the Proposed Modification " ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is of opinion that the proposed modification , should be sanc 
tioned with some conditions ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


३ 


And whereas, the Land Owner of the said land have deposited Rs. 6,49,400 towards the 50 % Govern 
ment share of 5 % premium amount as per the value of the said land as prescribed in the Annual 
Statement of Rates ( ASR) forthe year 2018-2019 inthe Government Treasury on 25-02-2019 through 
the Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch, Nagpur and remaining 50 % of the 5 % 
premium amount Rs. 6,49,400 payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief 
Officer, Katol Municipal Council, Katol on 02-03-2019 ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2) of section 37 of the 
said Act, the Government hereby , sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the 
aforesaid Notification dated 04th November , 2008 as follows ; 

In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 04th November , 2008 sanction 
ing the said Development Plan , following new entry shall be added after the last entry. 


ENTRY 


“ The land admeasuring 1.91 Ha. bearing P. H. No. 44 , Survey No. 597/3 of Mouje Katol is deleted 
from Agricultural Zone and is included in Residential Zone as shown on the Plan , subject to conditions 
specified below ” 


Condition No. 1. — The area affected by proposed 18.00 mt. wide Development Plan Road is retained as 


same . 


Condition No. 2. - In the layout of the said land, in addition to the compulsory open space requisite Ame 

nity Space shall be provided for Public Amenity . 
Condition No. 3. — It is compulsory for the land owner /developer to provide all the Basic Amenities re 

quired for the land under modification at his own cost. 
A Copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public inspec 
tion in the office of the Chief Officer, Katol Municipal Council, Katol during office hours on all working 
days for a period of onemonth . 
This Notification shall also be available on the Govt. web site www.maharashtra.gov.in 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

P. P. SONARE , 


Section Officer . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ९ ४ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ . 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि-पणन- कृउबास- रामटेक - उपबाजार देवलापार- अंतिम अधिसूचना-८२५६-२०१९. 

ज्याअर्थी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, रामटेक जिल्हा नागपूरचे कार्यक्षेत्रातील देवलापार या गावी उपबाजार स्थापन करण्यासंबंधी प्राथमिक 
अधिसूचना या कार्यालयाचे जा . क्र . जिउनिना-पणन- कृउबास- अ.सु.- २६८६-२०१९, दि . २१-०२-२०१९ अन्वये जारी करण्यात आलेली होती व सदर 
अधिसूचनेद्वारा कृषी उत्पन्न बाजार समिती रामटेकचे हद्दीतील देवलापार येथे उपबाजार स्थापन करून त्यावर शेतीमालाचे खरेदी-विक्रीचेनियमन 
करण्यासाठी उपबाजारपेठ क्षेत्राबाबत अधिसूचना पुण्य नगरी व देशोन्नती या वृत्तपत्रामध्ये दिनांक २२-०२-२०१९ ला प्रकाशित करण्याचा हेतू घोषित 

सदर उपबाजारपेठ स्थापनेसंबंधी कोणत्याही हरकती वा आक्षेप या कार्यालयास मुदतीत प्राप्त झाले नाहीत . 
त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ चे कलम ५ पोट- कलम ( २ ) अन्वये सहकार व 
वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसूचना क्रमांक एपिएस-२०८१-४४०-११- सी , दिनांक ५ सप्टेंबर १ ९ ८१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , अजय भिमराव कडू, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर हे घोषीत करीत आहे की , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, रामटेकचे हद्दीतील 
देवलापार येथील उपबाजाराचे व त्यावरील शेतीमालाचे खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) जारी करण्यात आलेली दि . २१-०२-२०१९ रोजीची 
प्राथमिक अधिसूचना याद्वारे कायम करीत आहे . 

अजय बी . कडू , 
नागपूर : 

जिल्हा उपनिबंधक , 
दिनांक १७ जून २०१ ९ . 

सहकारी संस्था . नागपूर . 


करण्यात आला. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै ४-१० , २०१९/ आषाढ १३-१९ , शके १ ९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत 


२ ९ 


सोमवार , जून २४ , २०१ ९/ आषाढ ३, शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु) म . शा . रा., अ. क्र . ९ ४ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २८ मे , २०१९ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६. 


क्रमांक टिपीएस - २४१७-१२५ - प्र.क्र . ४१- नवि - ९ - २०१७. 


6 


ज्याअर्थी, नागपूर येथील सुधारित विकास योजना शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४९६-२६४३- सी.आर.३००(ए)-नवि -९ , 
दि . ७-१-२००० व अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४००-१६२८ -प्र.क्र . २००-२००० -नवि-९ , दिनांक १० -९-२००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती अनुक्रमे 
दिनांक १-३-२००० व २१-९ -२००१ पासून अंमलात आली आहे . तसेच शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -२४०१-८५५ - प्र. क्र . ७६- नवि- ९, 
दि . २७-२-२००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे पूर्ण करण्यात येत असलेल्या सात सुधार योजनांसाठी “ नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नागपूर 
सुधार प्रन्यासची घोषणा करण्यात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजा काचीमेट येथील खसरा क्र . ४/१, ४/३, ४/७ क्षेत्र १.९ ६ हेक्टर (यापुढे “ उक्त जागा " असे 
संबोधले आहे) ही जागा कृषि विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून, त्यांच्या 
प्रन्यास विश्वस्त मंडळाचा ठराव क्रमांक ०२/११२८ , दिनांक ३०-१-२०१४ नुसार उक्त जागा कृषि विभागामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम (१ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास 
मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनिच्या मालकानी सन २०१८-२०१९ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार उक्त जागेच्या दराच्या ५ % दराने 
येणा -या अधिमूल्य रकमेपैकी ५०% शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये ११,०२,५०० सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९/ आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


५ 


नागपूर यांचेकडील लेखाशीर्षामध्ये दिनांक २०-११-२०१८ रोजी जमा केलेली आहे. आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % अधिमूल्याची 
रक्कम सन २०१८-२०१९ या वर्षातील बाजार मूल्यदर तक्त्यानुसार उक्त जागेच्या दराच्या ५ % दराने रक्कम रुपये ११,०२,५०० नागपूर सुधार 
प्रन्यास , नागपूरकडेदिनांक २८-१-२०१९ अन्वये जमा केलेली आहे. 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दि . ७ जानेवारी २००० ची विकास 
योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दि . ७ जानेवारी, २००० च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे 


नोंद 


" 


“ मौजा काचीमेट येथील खसरा क्रमांक ४/१, ४/३ , ४/७ मधील क्षेत्र १.९ ६ हेक्टर जागा खालील अटींच्या अधिन राहून , भाग नकाशात 
दर्शविल्यानुसार कृषि विभागामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

अट क्र .१ : फेरबदलाखालील जमिनीचा विकास करताना मूलभूत सुविधांसाठी लागणारा अतिरिक्त निधी नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूरकडे जमा 


करावा . 


अट क्र . २ : नागपूर शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जागेच्या रेखांकनात आवश्यक खुले क्षेत्राव्यतिरिक्त आवश्यक क्षेत्र 
सार्वजनिक सुविधा क्षेत्रासाठी सोडणे बंधनकारक राहील . 

अट क्र . ३ : फेरबदलाखालील जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा- सुविधा जमीन मालकांनी / विकासकांनी स्वखर्चाने विकसित करून 
पुरविणे बंधनकारक राहील . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/ भाग नकाशा सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . प्र . सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ५ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai -400 032, dated the 28th May , 2019. 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS- 2417-125 - CR- 41 - UD - 9-2017. 


Whereas, Revised Development Plan of Nagpur has been sanctioned by the Government vide Urban Development 
Department s Notification No. TPS -2496-2643 -CR - 300 (A ) -97 -UD - 9, dated the 7th January, 2000 and 2nd Notification 
No. TPS - 2400-1628 -CR - 200-2000 -UD - 9 , dated 10 th September, 2001 and has come into force with effect from the 1st 
March , 2000 and 21st September, 2001 respectively. Also Nagpur Improvement Trust has been declared as “ Planning 
Authority " for the seven Improvement Schemes being completd by the Nagpur Improvement Trust vide Government 
Notification No. TPS- 2401-855 -C.R . 76 -UD - 9, dated 27-2-2002 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") ; 


ना .-एक- अ-२ ( १५८३) . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


And whereas, in the said Development Plan , land bearing Khasara No. 4/1, 4/3 , 4/7 area admeasuring 1.96 
Hectare of Mouje Kachimet (hereinafter referred to as “ the said Land”), is included in AgriculturalZone ; 


And whereas , the Nagpur Improvement Trust,Nagpurbeing the Planning Authority (hereinafter referred to as " the 
said Planning Authority ”), vide its Board of Trustee s Resolution No.02/1128 , dated 30-1-2014 hasresolved to delete 
the said land from Agricultural Zone and to include the same in ResidentialZone. Accordingly after following all the 
legal procedure as per the provisions of sub -section ( 1) of Section 37 of the said Act, submitted to the Government, for 
its sanction , a modification proposal (hereinafter referred to as “ the said Modification Proposal") ; 


And whereas, aftermaking necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning,Maharashtra State , 
Pune , the Government is of the opinion that the said Modification proposal should be sanctioned with some 
conditions ; 


And whereas, the Land Owners of the said lands have deposited Rs. 11,02,500 towards the 50 % Government 
share ofpremium amountworked our as per 5 % rate of the said land as prescribed in the Annual Statementof Rates 
(ASR ) for the year 2018-2019 in the Government Treasury on 20-11-2018 through the Assistant Director of Town 
Planning ,Nagpur Branch ,Nagpur and remaining 50 % of the premium amountworked out @ 5 % ofland rates of Annual 
Statement of Rates (ASR ) for the year 2018-2019 Rs 11,02,500 payable to the Planning Authority hasbeen deposited 
with the Nagpur Improvement Trust, Nagpur on 28-1-2019 . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government hereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 
the 7th January , 2000 as follows : 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 7th January, 2000 sanctioning the said 
Development Plan , the following new entry shallbe added after the last entry 


ENTRY 


" The land bearing Khasara No. 4/1, 4/3 , 4/7 ofMouje Kachimet admeasuring about area 1.96 Hectare is deleted 
from Agricultural Zone and included in Residential Zone as shown on the plan , subject to the conditions mentioned 
specified below " 


Condition No.1 : While developing land under modification , the additional charges shall be deposited to the 
Nagpur Improvement Trust,Nagpur for the basic amenity. 


Condition No.2 : In the layout of the said Land , in addition to compulsory open space, requisite Amenity Space 
shallbe provided as per the prevailing Development Control Regulations for Nagpur. 


Condition No.3 : It is compulsory for the land owner / developer, to provide all the Basic Amenities required for the 
said land at his own cost. 


A copy of the Notification , along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification , shall be 
available for inspection of the general public , in the office of the Chairman ,Nagpur Improvement Trust, Nagpur during 
office hours on all working days for a period of one month . 


This notification shall also be available on the Governmentweb site www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of theGovernor ofMaharashtra , 


P. P. SONARE , 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १ ९ ४१ 


७ 


३० 


मंगळवार , जून २५ , २०१ ९ / आषाढ ४ , शके १ ९ ४१ 


भाग १- अ ( असा.)( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ. क्र . ९६ . 

आयुक्त , महानगरपालिका, यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 


क्रमांक मनपाना - नरवि-१८ ९ -२०१९. 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासन 
अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४९६-२६४३-प्र.क्र .३००( अ )-९ ७- नवि -९, दिनांक ७ जानेवारी २००० अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून ती दिनांक १ मार्च २००० पासून अंमलात आली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस - २४००-१६२८ - प्र.क्र.२००-२००० - नवि -९ , दिनांक १० सप्टेंबर २००१ अन्वयेमंजूर झाली असून ती दिनांक २१ सप्टेंबर २००१ पासून 
अंमलात आलेली आहे . तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -२४०१-८८५-प्र.क्र . - ७६ -नवि-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्राअंतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला “ नियोजन 
प्राधिकरण ”म्हणून घोषित केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेत मौजा -अजनी , खसरा क्रमांक ३५ , ३६ येथील देवनगर को . ऑ. हा . सोसायटी, नागपूर 
या विद्यमान अभिन्यासातील काही भागात नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेत खेळाचे मैदान ( P.G.) यास्तव जागा नामनिर्देशित असून या जागेचा 
जमीन वापर बदलवून उक्त जागा रहिवाशी वापराकरीता फेरबदल करण्यास्तव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम -३७( १ ) 
अन्वये प्रस्तावित आहे; 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील मौजा -अजनी, खसरा क्रमांक ३५ , ३६ येथील देवनगर को . ऑ. हा . सोसायटी, नागपूर या 
विद्यमान अभिन्यासातील काही भागात नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेत खेळाचे मैदान ( P.G ) यास्तव जागा नामनिर्देशित असून या जागेचा जमीन 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १ ९ ४१ 


वापर बदलवून उक्त जागा रहिवाशी वापराकरीता फेरबदल करण्यास्तव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम -३७ अन्वये 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे व यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने ठराव क्रमांक ३४९, दिनांक २९ जानेवारी २०१९ नुसार उपरोक्त फेरबदलाची 
कार्यवाही करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे . 


त्याअर्थी, आता, उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराचा सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभाग , 
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , बी व सी विंग , तिसरा माळा , महानगरपालिका मार्ग, सिव्हिल लाईन्स , नागपूर-४४० ००१ या 
कार्यालयात , कामकाजाचे सर्वदिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी नागरिकांना सूचित 
करण्यात येते की , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त 
फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सूचना किंवा हरकती महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल . तद्नंतर 
फेरबदलाचा प्रस्तुत प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


अभिजीत बांगर , 


नागपूर : 


दिनांक २० जून २०१९ . 


आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर. 


भाग १- अ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ. क्र.९ ७. 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. NMC -TPD -189-2019. 


Whereas, the Revised DevelopmentPlan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 , Section 31 ( 1) has been partially sanctioned by the Govt. vide Urban Development 
Department Notification No. TPS- 2496-2643-CR- 300 ( a) -97 - UD - 9, dated 7th Jan. 2000 and came into force from 
1stMarch 2000. Excluded part of Development Plan has been sanctioned vide Government Notification No. TPS- 2400 
1628 -CR- 200-2000 - UD-9 , dt. 10th September 2001 and came into force from dt. 21st September 2001. Also Nagpur 
Municipal Corporation has been declared as the Planning Authority for Nagpur City except the areas covered under 
seven scheme vide Govt. Notification No. TPS - 2401-855 -CR -76 -UD - 9 , dt. 27th Feb. 2002 ; 


And whereas, in the said Revised Sanctioned Development Plan , theMunicipal Corporation is desirous ofmaking 
somemodifications u /s 37 ofMaharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 as detailed below ; 


And whereas, in the sanctioned Development Plan of the Nagpur City the somepart of Existing Layout in Kh. No. 
35 , 36 Devnagar Co -op . Housing Society,Nagpur ofMouza - Ajani is designated as a “ P.G.” which is to be deleted and 
to included for Residential Zone as per Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Hence , as per Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Nagpur Municipal Corpo 
ration , has decided to modify, the some part of Existing Layout in Kh. No. 35 , 36 Devnagar Co -op . Housing Society, 
Nagpur Mouza - Ajani is designated as a " P.G.” which is to be deleted and to included for Residential one. 

The Nagpur Municipal Corporation has passed the Resolution No. 349 , dt. 29-1-2019 has to make the aforesaid 
modification. 


Now , therefore, The part plan of Development Plan of Nagpur City showing the aforesaid modification are kept 
open at the office of the Town Planning Deptt . of Nagpur Municipal Corporation for inspection by public during office 
hours on allworking days . The suggestions and objections which may be received to Municipal Corporation in respect 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १ ९ ४१ 


९ 


of the said modification to the Development Plan within a period of onemonth from the date of publication of this notice 
in the Maharashtra GovernmentGazette will be heard by the Municipal Commissioner before submitting the said 
modification proposal, to the State Government for sanction . 


Nagpur : 
Dated the 20th June 2019 . 


ABHIJIT BANGAR , 

Commissioner, 
NagpurMunicipal Corporation , 

Nagpur. 


भाग १- अ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ . क्र . ९ ८ . 

आयुक्त , महानगरपालिका, यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 
क्रमांक मनपाना - नरवि - १८८-२०१९. 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासन 
अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४९६-२६४३-प्र.क्र .३००( अ )-९ ७-नवि-९, दिनांक ७ जानेवारी २००० अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून ती दिनांक १ मार्च २००० पासून अंमलात आली आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस -२४००-१६२८ -प्र.क्र.२००-२००० -नवि-९, दिनांक १० सप्टेंबर २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१ सप्टेंबर २००१ पासून 
अंमलात आलेली आहे. तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- २४०१-८८५- प्र.क्र . - ७६- नवि -९,दिनांक २७फेब्रुवारी 
२००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्राअंतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला “नियोजन 
प्राधिकरण ” 

म्हणून 

घोषित केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील मौजा -भामटी , खसरा क्रमांक ८७ ( पार्ट ) मधील ०.३८७२ हेक्टर जागेवर 
“ डिस्पेंन्सरी अॅण्ड मॅटरनिटी होम ( एसडब्लु -१४९ ) ” चे आरक्षण वगळून “सार्वजनिक / निमसार्वजनिक ” जमीन वापर क्षेत्रात अंतर्भूत करणेस्तव 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम -३७( १) अन्वये फेरबदल करण्याचे प्रस्तावित आहे . उक्त मौजा भामटी, खसरा 
क्र . ८७ ( पार्ट ) ही जागा नागपूर सुधार प्रन्यासचेमालकीची असून मा . सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांचे मा . आयुक्त , महानगरपालिका, 
नागपूर यांना उद्देशून असलेले पत्र क्र . सभापती-रचना -१३१६२, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये खसरा क्र .८७, मौजा-भामटी येथील धरमपेठ गृह 
निर्माण सहकारी संस्थेच्या अभिन्यासातील भूखंड क्र . A, B व C असे एकूण तीन भूखंडके समाविष्ट असणा- या जागेचा “ डिसपेन्सरी अॅण्ड मॅटरनिटी 
होम ( एसडब्लु -१४९) " चे आरक्षण वगळून “ सार्वजनिक / निमसार्वजनिक ” या उपयोगात समाविष्ट करणेस्तव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९ ६६ चे कलम -३७ अन्वये फेरबदल करणेबाबत कळविलेले आहे . उक्त जागा नागपूर सुधार प्रन्यासचे “भामटी- परसोडी स्ट्रिट 
स्किम ” अंतर्गत येत असून या क्षेत्राकरीता नागपूर महानगरपालिका हे “ नियोजन प्राधिकरण ” आहे ; 


/ 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील मौजा -भामटी , खसरा क्रमांक ८७ ( पार्ट ) मधील ०.३८७२ हेक्टर जागेवर “ डिस्पेन्सरी अॅण्ड 
मॅटरनिटी होम ( एसडब्लु-१४९) ” चे आरक्षण वगळून “सार्वजनिक / निमसार्वजनिक " जमीन वापर क्षेत्रात अंतर्भूत करणेस्तव महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम -३७( १) अन्वये फेरबदल करण्याचे प्रस्तावित आहे . उक्त मौजा भामटी , खसरा क्र . ८७ ( पार्ट ) ही जागा 
नागपूर सुधार प्रन्यासचे मालकीची असून मा . सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांचे मा . आयुक्त , महानगरपालिका, नागपूर यांना उद्देशून 
असलेले पत्र क्र . सभापती-रचना-१३१६२ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये खसरा क्र .८७, मौजा- भामटी येथील धरमपेठ गृह निर्माण सहकारी 
संस्थेच्या अभिन्यासातील भूखंड क्र . A, B व C असे एकूण तीन भूखंडके समाविष्ट असणा- या जागेचा “ डिस्पेन्सरी अॅण्ड मॅटरनिटी होम ( एसडब्लु 
१४९) ” चे आरक्षण वगळून “ सार्वजनिक | निमसार्वजनिक ” या उपयोगात समाविष्ट करणेस्तव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 
चे कलम -३७ अन्वये फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे व यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने ठराव क्रमांक ३६७, दिनांक ५ मार्च २०१९ नुसार उपरोक्त 
फेरबदलाची कार्यवाही करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे . 

त्याअर्थी, आता, उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराचा सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभाग , 
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , बी व सी विंग , तिसरा माळा , महानगरपालिका मार्ग, सिव्हिल लाईन्स , नागपूर-४४० ००१ या 
कार्यालयात , कामकाजाचे सर्वदिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. तरी नागरिकांना सूचित 


ना . - एक - अ-३ ( १५८३). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १ ९ ४१ 


करण्यात येते की , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त 
फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सूचना किंवा हरकती महानगरपालिकेकडेप्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल . तद्नंतर 
फेरबदलाचा प्रस्तुत प्रस्ताव शासनाकडेमंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 

अभिजीत बांगर , 
नागपूर : 

3114 CRT, 
दिनांक २० जून २०१९ . 

नागपूर महानगरपालिका, 

नागपूर . 


HTT 9-31 ( 37841.) (71.fą.y.) 7.91.21., 34.66.88 . 

BY COMMISSIONER ,MUNICIPAL CORPORATION 


Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No.NMC - TPD - 188-2019.— 


Whereas, the Revised Development Plan ofNagpur City prepared under the provisions ofMaharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 , Section 31 ( 1) has been partially sanctioned by the Govt. vide Urban Development 
Department Notification No. TPS - 2496-2643 -CR - 300 (a )-97 -UD - 9 , dated 7th Jan. 2000 and came into force from 
1stMarch 2000. Excluded part ofDevelopmentPlan has been sanctioned vide GovernmentNotification No. TPS- 2400 
1628 -CR - 200-2000 -UD - 9, dt. 10th September 2001 and came into force from dt. 21stSeptember 2001. Also Nagpur 
Municipal Corporation has been declared as the ‘Planning Authority for Nagpur City except the areas covered under 
seven scheme vide Govt. Notification No. TPS - 2401-855 -CR -76 -UD - 9 , dt. 27th Feb. 2002 ; 


And whereas , in the said Revised Sanctioned Development Plan , theMunicipal Corporation is desirous ofmaking 
somemodifications u /s 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as detailed below ; 


And whereas, in the sanctioned Development Plan of the Nagpur City the land admeasuring 0.3872 Hectare of 
Mouza-Bhamti, bearing Khasara No.87 (Part ), Dharampeth Gruh Nirman Sahakari Sanstha Ltd. Plot No. A ,B and C is 
reserved for " Reservation No. SW - 149 Dispensary and Maternity Home” which is to be proposed to be deleted and to be 
included in “Public / Semipublic Zone" as per the Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966. The ownership of the said land is Nagpur Improvement Trust, Nagpur.Nagpur Improvement Trust, Nagpur 
requested vide letter No. 974798 -P771-13162 , Date 22-11-2018 to the NagpurMunicipal Corporation to change of use of 
the said land which is reserved for “ Dispensary and Maternity Home( SW - 149 )" ofwhich is to be deleted and to be 
included in “ Public / Semipublic Zone ” as per the Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966. The said land is under the Bhamti- Parsodi Street Scheme of Nagpur Improvement Trust, Nagpur and the 
" Planning Authourity" is Nagpur MunicipalCorporation . 


Hence , as per Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Nagpur Municipal Corpo 
ration , has decided to modify , the land bearing 0.3872 Hectare of Mouza-Bhamti , bearing Khasara No. 87 (Part), 
Dharampeth Gruh Nirman Sahakari Sanstha Ltd. Plot No.A ,B and C is reserved for " Reservation No. SW - 149 Dispen 
sary and Maternity Home” which is to be proposed to be deleted and to be included in “ Public / Semipublic Zone”. 


The Nagpur MunicipalCorporation has passed the resolution No. 367 , dt. 5 March 2019 has to make the aforesaid 
modification . 


Now , therefore , the part plan ofDevelopment Plan ofNagpur City showing the aforesaid modification are kept open 
at the office of the Town Planning Deptt. ofNagpur Municipal Corporation for inspection by public during office hours on 
all working days . The suggestions and objections which may be received to Municipal Corporation in respect of the 
said modification to the Development Plan within a period of one month from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra GovernmentGazette will be heard by the Municipal Commissioner before submitting the said modification 
proposal, to the State Government for sanction . 


Nagpur : 
Dated the 20th June 2019 . 


ABHIJIT BANGAR , 

Commissioner, 
Nagpur Municipal Corporation , 

Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १ ९ ४१ 


११ 


३० ( २ ) 


मंगळवार , जून २५ , २०१ ९ / आषाढ ४ , शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १०० . 

आयुक्त , चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , यांजकडून 


क्रमांक चंशमनपा - पोट नि.वि.- ७३ ९ -२०१९. 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४९ मधील निवडणूक नियम ३९ (२) नुसार असलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय काकडे, 
आयुक्त , चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेची दिनांक २३ जून २०१९ रोजी 
घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणूक , २०१९ मध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागातील जागा मधून महानगरपालिका 
सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नाव प्रभाग क्रमांक व नाव 

जागा क्रमांक शेरा ( जागा राखीव 

कोणासाठी ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्रीमती कलामती रामकृपाल यादव इंडस्ट्रियल इस्टेट 

६ ( ब ) ना . मा . प्र . ( महिला ) 

क्रमांक ६ 
श्री . प्रदीप गणपत किरमे 

बाबुपेठ क्रमांक १३ १३ ( ब ) 


अ . क्र . 


असल्यास , 


१ 


२ 


ना.मा.प्र . 


संजय काकडे, 


चंद्रपूर शहर : 
दिनांक २४ जून २०१९ . 


आयुक्त , चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, 

चंद्रपूर. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


HTT 9-31 (37841.) (F1.9.9 .) H. III . PI ., 31. 55.909 . 


BY COMMISSIONER , CHANDRAPUR CITY MUNICIPAL CORPORATION 


No. CCMC -By Election -739-2019. 


In exercise of the powers delegated to me by sub -section (2 ) of Section 39 of Election Rule in 
Maharashtra Municipal Corporation Act, 1949. I, Sanjay Kakade, Commissioner , Chandrapur City 
Municipal Corporation , Chandrapur hereby publish the name of persons who have been declared duly 
elected in the By Election , 2019 held on 23rd June 2019 as Councillors of the Chandrapur City Municipal 


Corporation , Chandrapur from the wards in the seats shown against their name in the following 


Schedule. 


SCHEDULE 


Sr. 


Names of the Councillors 


Ward No. 


Seat 


Remarks (Whatever the Ward 

is reserved , if so for whom ) 


No. 


and Name 


No. 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


1 


Smt. Kalamati Ramkrupal Yadav 


6 - B 


BCC (Woman ) 


6 , Industrial 
Estate 


2 


Shri . Pradip Ganapat Kirame 


13 , Babupeth 


13 - B 


BCC 


SANJAY KAKADE , 
Commissioner , Chandrapur City 
Municipal Corporation , 

Chandrapur . 


Chandrapur City : 
Dated the 24th June 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


१३ 


३१ 


गुरूवार , जून २७, २०१९ / आषाढ ६ , शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कलि -जिपपंसनि - कावि- ५८२-२०१९. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ , पोट- कलम ( २ ) तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणूक 
नियम, १९ ६२ चेनियम ६६(१) नुसार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांचे या संदर्भात आदेश क्र . रानिआ जिपपंस-२०१९-प्र.क्र . १०- का -७,दिनांक २४-०५-२०१९ 
नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी . विवेक भीमनवार , जिल्हाधिकारी ,वर्धादिनांक २३ जून २०१९ रोजी झालेल्या वर्धाजिल्हा 
परिषदेच्या पोट निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्याची नावे त्यांचे पत्त्यासह खालील तक्त्यात रकाना ( ६) व ( ७) मध्ये तसेच ते ज्या निवडणूक 
विभागातून निवडून आले आहेत त्याचा क्रमांक व नाव रकाना ( ३) व (४ ) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे . 


तक्ता 


अ . क्र . 


तालुका 


आरक्षण 


निवडून आलेल्या सदस्याचे 


राहण्याचा स्थायी पत्ता 


निवडणूक ज्या निवडणूक विभागा 
विभाग क्रमांक तून निवडून आले 


नाव 


त्याचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 
सेलू 


( ३ ) 
१४ 


( ४ ) 
झडशी 


( ५ ) 
सर्वसाधारण 


( ६ ) 
शेळके सौरभ उमेशराव 


१ 


( ७) 
रा . वार्ड क्र .२, झडशी, 
ता . सेलू, जि . वर्धा. 
रा . भोसा , पो . कांढाळी , 
समुद्रपूर , 

जि . वर्धा. 


२ 


समुद्रपूर 


३६ 


मांडगाव 


ना.मा.प्र . 


माटे मृणाल हेमंत 


ता . 


विवेक भीमनवार , 
जिल्हाधिकारी , 


वर्धा : 


दिनांक २७ जून २०१९ . 


वर्धा. 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०३ . 

आदेश 
क्रमांक कलि-जिपपंसनि - कावि - ५८३-२०१९. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम ५७ (३) ( अ) तसेच महाराष्ट्र जिल्हापंचायत समित्या निवडणूक नियम , 
१९ ६२ चेनियम ६० ( १) नुसार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांचे या संदर्भात आदेश क्र . रानिआ -जिपपंस-२०१९-प्र.क्र . १० - का -७, दिनांक २४-०५-२०१९ नुसार 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी . विवेक भीमनवार , जिल्हाधिकारी , वर्धा दिनांक २३ जून २०१९ रोजी झालेल्या पोट-निवडणुकीत 
हिंगणघाट पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणातून निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव त्यांचे पत्त्यासह खालील तक्त्यात रकाना (६ ) व ( ७) मध्ये तसेच ते 
ज्या निर्वाचक गणातून निवडून आले आहेत त्याचा क्रमांक व नाव रकाना (३) व ( ४) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे. 


तक्ता 


अ . क्र . 


तालुका 


आरक्षण 


राहण्याचा स्थायी पत्ता 


निर्वाचक ज्या निर्वाचक गणातून 
गणाचा क्रमांक निवडून आले त्याचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 
९९ 

वडनेर 


निवडून आलेल्या सदस्याचे 

नाव 

( ६ ) 
आंबटकर शारदा नरेंद्र 


( १ ) 

१ 


( २ ) 
हिंगणघाट 


( ५ ) 
सर्वसाधारण 
महिला 


( ७) 
रा . वडनेर , ता . हिंगणघाट , 

जि . वर्धा 


वर्धा : 
दिनांक २७ जून २०१९ 


विवेक भीमनवार , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


ना .- एक- अ -४ ( १५८३) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


३१ ( २ ) 


गुरूवार , जून २७, २०१९ / आषाढ ६ , शके १९ ४१ 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०४ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


प्रकटन 


क्रमांक - कलि -जि.प.पं.स.- कावि - ११०-२०१९. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम ९, पोट- कलम ( २ ) च्या खंड ( अ) व पोट-नियम ३ चे परंतुकाच्या 
उपबंधास अधिन राहून तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा निवडणूक नियम , १९ ६२ चे नियम ६५ अन्वयेनिर्वाचन अधिकारी यांचेकडून पत्रके प्राप्त 
झाल्यानंतर मी , डॉ . कादम्बरी बलकवडे, जिल्हाधिकारी , गोंदिया, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणूक नियम , १९ ६२ च्या नियम ६६ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , गोंदिया जिल्ह्यातील निवडणूक विभागातून गोंदिया जिल्हा परिषदेवर दिनांक २३-०६-२०१९ 
रोजी घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणुकीमध्येनिर्वाचक गट क्रमांक १२, आसोली येथून निवडून आलेल्या सदस्याचे नांव त्यांचे कायम पत्त्यासह आणि ते ज्या 
जिल्हा परिषद निर्वाचक गटांमधून निवडून आले आहेत त्या पंचायत समितीतील निर्वाचक गटाच्या नावासह खाली तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 


तक्ता 


अ.क्र . 


जिल्हा परिषदेचे नांव 


कायम पत्ता 


आरक्षणाचा प्रवर्ग 


निर्वाचक गटाचे नांव 

व क्रमांक 


रितसर निवडून आलेल्या 
सदस्याचे नांव 

( ४ ) 
महारवाडे सुरजलाल डोमाजी 


( १ ) 


( २ ) 
गोंदिया 


( ३ ) 
१२ - आसोली 


( ५ ) 
मु . पो . दत्तोरा , 
ता . जि . गोंदिया . 


( ६ ) 
सर्वसाधारण 


१ 


माझ्या सही व शिक्कयानिशी आज दिनांक २७ जून २०१९ रोजी प्रसिद्ध केले . 


गोंदिया : 


डॉ . कादम्बरी बलकवडे , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


दिनांक २७ जून २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


१५ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १०५. 


प्रकटन 


क्रमांक - कलि - जि.प.पं.स.- कावि - १११-२०१९. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम ५७, पोट-कलम ( ३) च्या खंड ( अ) चे परंतुक आणि महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद निवडणूक नियम , १ ९ ६२ चे नियम ६०, पोट-नियम ( १) च्या उपबंधास अधिन राहून निर्वाचक अधिकारी यांचेकडून महाराष्ट्र पंचायत समित्या 
निवडणूक नियम , १९ ६२ च्या नियम ५९ अन्वये निवडणूक विवरणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर मी , डॉ . कादम्बरी बलकवडे, जिल्हाधिकारी, गोंदिया, महाराष्ट्र 
पंचायत समिती निवडणूक नियम , १९ ६२ च्या नियम ६० (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रकटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , गोंदिया 
जिल्ह्यातील गोंदिया व गोरेगांव पंचायत समितीच्या दिनांक २३ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणुकीमध्ये निर्वाचक गण क्रमांक ५४ घोटी 
व गण क्रमांक १०० माहुरकुडा येथून निवडून आलेल्या सदस्याचे नांव त्यांचे कायम पत्त्यासह आणि ते ज्या पंचायत समितीनिर्वाचक गणांमधून निवडून 
आले आहेत त्या पंचायत समितीतीलनिर्वाचक गणाच्या नावासह खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 


तक्ता 


अ.क्र . 


पंचायत समितीचे नांव 


कायम पत्ता 


आरक्षणाचा प्रवर्ग 


निर्वाचक गणाचे नांव 

व क्रमांक 


रितसर निवडून आलेल्या 

सदस्याचे नांव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१ 


अर्जुनी मोरगांव 


१०० -माहुरकुडा 


भैसारे संघदीप विजय 


अनुसूचित जाती 


मु . माहुरकुडा , पो . महागांव 

ता . अर्जुनी मोरगांव, 


जि . गोंदिया . 


२ 


गोरेगांव 


५४ - घोटी 


चर्जेरंजु आनंद 


रा . घोटी , ता . गोरेगांव , 

जि . गोंदिया . 


अनुसूचित जमाती 


माझ्या सही व शिक्कयानिशी आज दिनांक २७ जून २०१९ रोजी प्रसिद्ध केले . 


गोंदिया : 


डॉ . कादम्बरी बलकवडे , 


दिनांक २७ जून २०१९ . 


जिल्हाधिकारी, 

गोंदिया . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 


३१ ( ३ ) 


गुरूवार , जून २७ , २०१ ९ / आषाढ ६ , शके १ ९ ४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १०६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या-१०- नविशा -टे -१ - मूल - पोनि - १५-२०१९. 


महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० वा ) चे कलम १९( १) मधील तरतुदीप्रमाणे 
राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक एमएनसी-११०१-सिआर- २३-डि -११, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेले असून त्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . कुणाल खेमणार , जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , मुल नगर 
परिषदेच्या दिनांक २३ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या मुल नगर परिषद प्रभाग क्रमांक ६- अ , पोट निवडणूक २०१९ मध्ये खालील अनुसूचित 
दर्शविलेले उमेदवार त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या/ नमूद केलेल्या प्रभागातून नगर परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


प्रभाग क्रमांक 


निवडून आलेल्या उमेदवारांची 

नावे 


शेरा ( जर पद आरक्षित असेल तर , 

कोणासाठी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


फुलझेले ललिता सुरेश 


६ - अ 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


चंद्रपूर 
दिनांक २६ जून २०१९ . 


डॉ . कुणाल खेमणार , 
जिल्हाधिकारी , 

चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै ४-१० , २०१९/ आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


१७ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १०७ . 

BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 10 - USD- T- 1- Mul - By - Ele-15-2019. 

In exercise of the powers delegated to meby the Order No. MNC - 11-01-CR -23- D -XI, Dated 17th August 2001 from 
the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub - section ( 1) of Section 19 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Parishad and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) I, Dr. Kunal Khemnar, Collector, 
Chandrapur Districthereby publish the name of persons who have been declared elected in the MulNagar Parishad , 
Prabhag No. 6 - A By - Election 2019 held on 23rd June 2019 as Councillor of the Nagar Parishad , Mul from the wards 
shown against their name. 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the Elected 

Councillor 


Prabhag 

No. 


Remarks (Whether the ward is 

reserved , if so , forwhom ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Fulzele Lalita Suresh 


6 - A 


Scheduled Castes (Women ) 


Chandrapur : 
Dated the 26th June 2019 . 


Dr. KUNAL KHEMNAR , 

Collector, 
Chandrapur. 


ना .- एक - अ -५ (१५८३) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


